राज्यातील जिल्हा/तालुका सहकारी 
दूध उत्पादक संघावर केलेल्या 
अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या 
रद्द करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- एमएलके- २०२०/प्र.क्र.१४/पदुम-८ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: १३ फेब्रुवारी, २०२० 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३ अ अ अमधील पोटकलम (२) 
नुसार व सहकार, पणन व वदस्तरोद्योग विभागाच्या दिनांक १४/१२/२०१८ अन्वये केलेल्या 
सुधारणानुसार “ज्या सहकारी संस्थांना शासनाचे भागभांडवल,कर्ज, हमी, अनुदान, शासकीय 
जमीन या स्वरुपात किंवा इतर कोणत्याही स्वरुपात मग ते रोख किंवा वस्तू रुपाने असो, शासनाचे 
सहाय्य असलेल्या गृहनिर्माण संस्था वगळून इतर संस्थेच्या बाबतीत संचालक मंडळामध्ये एक 
शासकीय अधिकारी जो सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था यापेक्षा कमी दर्जाचा नसेळ अशा 
व्यक्तीस संचालक म्हणून नियुक्‍त करता येईल आणि एक खाजगी व्यक्‍ती जिला, ज्या प्रकारची 
सहकारी संस्था आहे, Sal सहकारी संस्थांशी संबंधित कार्यपध्दतीविषयी अनुभव असले, तिला 
शासन नियुक्‍त संचालक म्हणून नेमता येईल, अशी तरतुद आहे.तसेच सहकार विभागाने 
दि.६/४/२०१६ व दि.१४/३/२०१७ रोजीच्या अधिसूचना निर्गमित करुन नामनिर्देशित करावयाच्या 
व्यक्‍्तीकरीता अनुभव व शैक्षणिक अर्हता निश्चित केल्या आहेत. 


शासनाने वरील तरतुदींच्या अधिकारात राज्यातील विविध २६ जिल्हा/ तालुका सहकारी 
दूध उत्पादक संघावर खालीलप्रमाणे अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. 


अशासकीय सहकारी दूध नस्ती क्रमांक नियुक्तीचा शासन 
अ. | सदस्याचे नाव उत्पादक संघ निर्णय 
क्र 
१. 'श्री.अनिलकुमार कोल्हापूर जिल्हा ।एमएलके-२०१८/प्र.क्र.१०५/ १९ जुन, २०१८ 
दिनकरराव यादव सह. दूध उत्पा. संघ 'पदुम-१० 
रा.शिरोळ मर्या. (गोकुळ), 
जि.कोल्हापूर. जि.कोल्हापूर. 
२. श्री.दादासो प्रकाश बारामती तालुका  एमएलके-२०१८/प्र.क्र.१४९ ।२१ ऑगस्ट, २०१८ 
कोकणे, सह. दूध उत्पा.संघ ।/पदुम-१० 
रा.जळगांव (क.प) ।मर्या.बारामती 
ता.बारामती जि.पुणे. जि.पुणे. 
३. श्री.तानाजी संभाजी पुणे जिल्हा सह.दूध एमएलके-२०१८/प्र.क्र.१८४ ।२४ डिसेंबर, २०१८ 
दिवेकर, उत्पा. संघ (भाग-१)/पदुम-१० 
रा.वरवंड ता.दौंड मर्या.कात्रज जि.पुणे. 
जि.पुणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलके-२०२०/प्र.क्र.१४/पदुम-८ 


४. श्री.संदीप भुजंगराव कोयना सह.दूध एमएलके-२०१९/प्र.क्र.०९ १८ फेब्रुवारी, २०१९ 
धुमाळ, उत्पा.संघ मर्या. /पदुम-१० 
रा.वारुंजी ता.कराड कराड ता.कराड 
जि.सातारा. जि.सातारा. 
५. ।श्री.राजीव तानाजी राजारामबापू पाटील एमएलके-२०१९/प्र.क्र.२२/ ।१८ फेब्रुवारी, २०१९ 
गोरड, सह.दूध संघ  पदुम-१० 
रा.माळभाग, मर्या.इस्लामपूर 
ता.वाळवा ता.वाळवा 
जि.सांगली जि.सांगली. 
६. (MART ।फळलटणतालुका ।एमएलके-२०१९/प्र.क्र.१७ १८ फेब्रुवारी, २०१९ 
खरात, सह.दूध उत्पा संघ  /पदुम-१० 
मु.पो.पाडेगांव मर्या.फलटण 
ता.फलटण ता.फलटण 
जि.सातारा. जि.सातारा. 
७. ।श्री.रणजित लक्ष्मण शिवामृत तालुका  एमएलके-२०१९/प्र.क्र.१७ ।२५ फेब्रुवारी, २०१९ 
सूळ, सह.दूध उत्पा. संघ /पदुम-१० 
मु.पो. मोरोची मर्या. अकलूज ता. 
ता.माळशिरस माळशिरस 
जि.सोलापूर. जि.सोलापूर. 
८. श्री. भास्कर औरंगाबाद जिल्हा एमएलके-२०१९/प्र.क्र.४२/ १मार्च, २०१९ 
शंकरराव टेकाळे, ।सह.दूध उत्पा.संघ |।पदुम-१० 
रा.औरंगाबाद मर्या. औरंगाबाद 
जि.औरंगाबाद. जि.औरंगाबाद. 
९. ।श्री.बाबासाहेब समर्थ दूध संघ अंबड | एमएलके-२०१९/प्र.क्र३९  ।१मार्च, २०१९ 
संगमराव भोजणे, जि.जालना. /पदुम-१० 
रा.शिरनेर ता.अंबड 
जि.जालना 
१०. | श्री.मिलींद लातूर जिल्हा एमएलके-२०१९/प्र.क्र.४५  ।२मार्च, २०१९ 
माणिकराव शिंदे, सह.दूध उत्पा. संघ /पदुम-१० 
रा.विजयनगर मर्या. Sak 
कॉलनी,बीदररोड 'जि.लातूर. 
ता.उद्‌गीर 
जि.लातूर. 
११. 'श्री.मागवत नाना सिन्नर तालुका एमएलके-२०१९/प्र.क्र.३८  २मार्च, २०१९ 
सापनर, विभागीय सह.दूध  /पदुम-१० 
रा.नाशिक व्यावसायीक व 
ता.जि.नाशिक प्रक्रिया संघ मर्या . 
सिन्नर जि.नाशिक. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलके- २०२०/प्र.क्र.१४/पदुम-८ 


१२. श्रीमती विद्या बीड जिल्हा सह.दूध ।एमएलके-२०१९/प्र.क्र.४३ ।२मार्च, २०१९ 
शिवाजी शोंडगे, उत्पा. संघमर्या.  /पदुम-१० 
रा.टाकळी (अ) ता.जि.बीड 
ता.आष्टी जि.बीड 
१३. श्री.प्रविण रबाजी संगमनेर तालुका  एमएलके-२०१९/प्र.क्र.२४/ ५मार्च, २०१९ 
खेमनर, सह.दूध उत्पा. संघ ।पदुम-१० 
रा.अंभोरे मर्या.संगमनेर 
ता.संगमनेर ता.संगमनेर 
जि.अहमदनगर  ।जि.अहमदनगर. 
१४. श्री. योगेश गोदावरी खोरे एमएलके-२०१९/प्र.क्र.२३/ ।५मार्च, २०१९ 
विठ्ठलराव नरोडे, नामदेवरावजी परजने पदुम-१० 
रा.कोपरगांव पाटीळ तालुका 
ता.कोपरगांव सह.दूध संघ 
मर्या.कोपरगांव 
ता.कोपरगांव 
जि.अहमदनगर 
१५. श्री.ईश्वर विक्रम शिरुर तालुका एमएलके-२०१९/प्र.क्र.४४ ।६मार्च, २०१९ 
सोनसळे, सह.दूध उत्पा. संघ /पदुम-१० 
रा.भानकवाडी, मर्या. शिरुर 
ता.शिरुर (का) ता.शिरुर जि.बीड 
जि.बीड 
१६. श्री.राजेश बीड तालुका सह.दूध एमएलके-२०१९/प्र.क्र.४६ |G APA, २०१९ 
विनायकराव शिंदे, ।उत्पा. संघ मर्या. /पदुम-१० 
रा.बीड ता.जि.बीऊ ads जि.बीड 
१७. | श्री. परमेश्वर बबन चिंतामगी तालुका | एमएलके-२०१९/प्र.क्र.१३ ।६मार्च, २०१९ 
वाघमोडे सह.दृध उत्पा. संघ /पदुम-१० 
मर्या. गेवराई ता. 
गेवराई जि. बीड 
१८. (श्री. उमेश दामू राहाता तालुका | एमएलके-२०१९/प्र.क्र.5२  ।६मार्च, २०१९ 
काटकर सह.दूध उत्पा.संघ /पदुम-१० 
मर्या. राहाता जि. 
अहमदनगर 
१९. श्री. दिलीप महाराष्ट्र राज्य सह. एमएलके-२०१९/प्र.क्र.५६६ | & ATA, २०१९ 
शंकरराव खैरे जि. दूध महासंघ मर्यादित /पदुम-१० 
पुणे (महानंद), मुंबई. 
२० श्री.नानासाहेब श्रीरामपूर जिल्हा ।एमएलके-२०१९/प्र.क्र.५ | ATA, २०१९ 
पंढरीनाथ जुंधारे, मध्यवर्ती सह.दूध  ।/पदुम-१० 
मु.पो. मांजरी उत्पा. संघ मर्या. 
ता.राहुरी बाभळेश्वर ता.राहाता. 
जि.अहमदनगर.  ।जि.अहमदनगर. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलके- २०२०/प्र.क्र.१४/पदुम-८ 


२१. (श्री. बालासाहेब परळी तालुका | एमएलके-२०१९/प्र.क्र.१७ ९ जुले, २०१९ 
मारूती गायके सह.दूध उत्पा. संघ /पदुम-१० 
मर्या. परळी ता. 
परळी जि. बीड 
२२. श्री.वसंत मुरलीधर पाटोदा तालुका एमएलके-२०१९/प्र.क्र५४ ९ जुले, २०१९ 
काळे, सह.दूध उत्पा. संघ ।/पदुम-१० 


रा.धनगर जवळका, 'मर्या.पाटोदा 
ता.पाटोदा जि.बीड ।ता.पाटोदा जि.बीड 


२३. | abort मुरलीधर नाशिक जिल्हा एमएलके-२०१९/प्र.क्र.४७ १२ जुले,२०१९ 


हाळनोर, सह.दूध उत्पा. संघ ।/पदुम-१० 
रा.नाशिक मर्या.नाशिक. 
ता.जि.नाशिक. 
२४. श्री. वैभव दिनेश नागपूर जिल्हा एमएलके-२०१९/प्र.क्र.७९ १२ जुले,२०१९ 
पालीवाल, सह.दूध उत्पा. संघ ।/पदुम-१० 
रा.नागपूर मर्या., नागपूर. 
२५. श्री. विनतराव दुधगंगा दूध उत्पा. एमएलके-२०१९/प्र.क्र.९६ ।१२ जुले,२०१९ 
भगवानराव पाटील, सह.संघ मर्या., /पदुम-१० 
रा.लासूर्णे ता. इंदापूर जि.पुणे. 
इंदापूर जि. पुणे 
२६. श्री. संतोष दिलीप आष्टी तालुका एमएलके-२०१९/प्रक्र.६२  ।२५ जुले, २०१९ 
माळशिखरे, सह.दूध उत्पा. /पदुम-१० 
रा.आष्टी जि.बीड संहकारी संघ मर्या., 
आष्टी जि.बीड 


वरीलप्रमाणे राज्यातील विविध २६ जिल्हा/तालुका सहकारी दूध उत्पादक संघावर 
SINGS सदस्य म्हणून शासनाने केलेल्या नियुक्त्या या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत 
आहे. 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००२१३१३२२३४१२०१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Rajesh Shaligram 
Govil 


(राजेड गोविल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. मा.मंत्री (पश्नुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलके- २०२०/प्र.क्र.१४/पदुम-८ 


३. मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी, मुंबई-१८ 

७. सहनिबंधक,सहकारी संस्था (दुग्ध, वरळी, मुंबई -१८ 

८. विभागीय उपनिबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 
९ .सर्व संबंधित सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध). 

१० सर्व संबंधित व्यवस्थापकीय संचालक, जिल्हा/तालुका सह. दूध उत्पा. संघ. 
११.सर्व संबंधित अशासकीय सदस्य 

१२. निवडनस्ती (कार्यासन -पदुम-८). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


